महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड या 
मार्फत मालिका क्रमांक WV व्दारे उभारलेल्या 
कर्जरोख्यावरील सन २०२०-२१ करीता प्रथम व 
व्दितीय सहामाहीचे हमी शुल्क पुस्तकी 
समायोजनाने शासनास अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५/०१/२०२१. 


वाचावे :- 
१) शासन परिपत्रक क्र. शाहमी-१६१८/प्र.क्र.४२/त्रद्षण व हमी, वित्त विभाग 
दि. २०/०२/२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.११/का. १४३३ नियोजन विभाग 
दि. ०७/१०/२०१९. 
३) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. १९/२०२०/जसंनि, जलसंपदा विभाग 
दि.२२/०४/२०२०. 
प्रस्तावना - 
राज्यातील पाच पाटबंधारे महामंडळांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी खुल्या बाजारातून 
कर्जरोख्याव्दारे निधीची उभारणी करुन या निधीचे वाटप मा. राज्यपालांच्या निदेशानुसार करण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित" या विशेष हेतू वाहन (SPV) संस्थेची 
स्थापन केली आहे. सदर कंपनीचे कामकाज व व्यवस्थापन मे. सिकॉम लि. यांचेमार्फत केले जाते. 
कर्जरोखे मालिका |, ॥, ॥ FIV व्दारे कंपनीने उभारलेल्या एकूण रु. ७९८.२५ कोटी रोख्यांच्या मुद्दल व 
व्याजास शासनाने हमी दिलेली आहे. सदर मालिकांपैकी कर्जरोखे मालिका क्रमांक 1, iF il चे पूर्णत: 
विमोचन (Redemed) करण्यात आले असून कर्जरोखे मालिका क्र. ।/ ची प्रथम सहामाहीची शासन 
हमीची रक्‍कम Guarantee Fee (Series IV)- six months- April २०२० to Sep २०२० रु. 
३१,७१,०००/- (एकतीस लक्ष एकाहत्तर हजार रुपये) तसेच व्दितीय सहामाहीची शासन हमीची रक्‍कम 
Guarantee Fee (Series IV)- six months- October 2020 to March २०२१ रु. १९,४०,०००/- 
(एकोणवीस लक्ष चाळीस हजार रुपये) अदा करावयाची आहे. सदरहू शासन हमी रक्कम शासनास 
पुस्तकी समायोजनाने अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनीमार्फत उभारलेल्या मालिका क्र. lV चे सन २०२०-२१ या 
वर्षाकरीता प्रथम सहामाही शासन हमीची रक्‍कम Guarantee Fee (Series IV)- six months- April 
2020 to Sep 2020 रु. ३१,७१,०००/- (एकतीस लक्ष एकात्तर हजार रुपये) तसेच व्दितीय सहामाहीची 
शासन हमीची रक्‍कम Guarantee Fee (Series IV)- six months- October 2020 to March २०२१ 
रु. 98,80,000/- (एकोणवीस लक्ष चाळीस हजार रुपये) अदा करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/जसंनि 


२. उपरोक्त प्रयोजनासाठी निधी नियंत्रक अधिकारी, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
यांचे मार्फत वितरीत करण्यात यावा. 
३. वरील प्रयोजनासाठीचा प्रथम प्रथम सहामाही शासन हमीची रक्‍कम Guarantee Fee (Series 
IV)- six months- April 2020 to Sep २०२० रु. ३१,७१,०००/- (एकतीस लक्ष एकाहत्तर हजार रुपये) 
इतका खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष, बी भांडवली लेख्यावरील खर्च, ४७०१, मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (०३) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांन भाग भांडवली अंशदान 
(मुद्दल परतफेड८ (०३)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) ३२, STEHT (४७०१ आय १४२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. तसेच वरील रक्‍कम पुस्तकी समायोजन लेखाशीर्ष ८२३५- 
सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी ११७ - हमी विमोचन निधी (८२३५५०४५०१) खाली जमा करण्यात 
यावे. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२/व्यय १२ 
दि. ०६/०१/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०११५१२४०४४२१२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


é z Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukl: 
he 1, 0: 

Raj nish की 
2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a7 10b3c0. 1737985 dacO9cb66bbff878 
f42ad4e77. 

Numb 29301 6b5f1 3cd03f75c9f34c66d956309c8b3cd5faf0793 

Ramkishor Shukla zee 

01.15 12:44:45 +05'30' 
(र. रा. शुक्ला) 


प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


8) मा मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
९) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) अ. मु. स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/जसंनि 


११ 
१२ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग-४, अंधेरी 
घाटकोपर लिक रोड, चकाला, अंधेरी (Fa), मुंबई-४०००९३. 

१६) प्रबंधक, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड, व्दारा मे. सिकॉक लि. सॉलिटेअर 
कार्पोरेट बिल्डींग-४, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३. 
१७) वित्त विभाग, व्यय -८/अर्थसंकल्प-१६/अर्थबळ/अर्थोपाय/त्रद्ष्ण व हमी. 

१८) जलसंपदा विभाग, अर्थ-१ कार्यासन. 

१९) जसंनि संग्रहार्थ. 


*--> <ः->« > पथ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


